आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 


२०२२-२३ करीता शासकीय 
आश्रमशाळा/वसतीगृह बांधकाम अंतर्गत 
निधी वितरण आदेश... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६० (भाग-१//कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ मार्च ,२०२३ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३. 
२) शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२,दि.२५.११.२०२२ 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, ठाणे यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.२८.०२.२०२३. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, आश्रमशाळांचे 
बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या ळेखाशीर्षाखाळी रु. ४००००.०० SRI इतकी 
तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. आश्रमशाळांचे बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३- मोठी बांधकामे या 
SURES रु. ६०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) 
(४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु. ३०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
संदर्भ क्र.3 येथील प्रस्तावान्वये कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) विभाग, ठाणे यांनी 
शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली आहे. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर (अमरावती) व नाशिक यांना वितरीत केलेल्या निधी पैकी रु.२६७४.९३२ लाख इतका 
निधी अखर्चित असल्याने निधीचा उपयुक्‍त खर्च होण्याच्या दृष्टीने सदर निधी काढून (withdraw) घेवुन तो 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली 
रु. ४००००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. आश्रमशाळांचे बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), 
५३- मोठी बांधकामे या SBS} रु.६०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वसतीगृहाचे 
बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु.३०००.०० लाख इतकी तरतुद 
अर्थसंकल्पीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०(भाग-१)/कार्या-६ 


उपरोक्त लेखाशीर्षातर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 


रु.१३२३.२२१६३ लाख (अक्षरी रुपये तेरा कोटी तेवीस लाख बावीस हजार एकरी त्रेसष्ट फक्त) इतका काढून 
घेतलेला (withdraw) निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी arate /य कामांची सदर शासन Fae 
संख्या वितरीत करण्यात येत असलेला 
निधी 
| 4a | २ ३ | ok 4 
- अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक | शासकीय आश्रमशाळा (टिएसपी) १९ २ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , ११०९ ४२२५ 1० 
नाशिक. शासकोय आश्रमशाळा 3 
(ओटिएसपी) ४२२५ १११८ वती 
शासकोय वसतीगृह बांधकाम (टिएसपी) शिक 
२००.०० 
४२२५ १०८३ 
एकुण 23 9323.229§3 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 


जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण २३ कामांकरीता रकाना ५ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


Bs 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २३ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) मंडळ, नाशिक यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व 
वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग ठाणे यांनी अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचे मार्फत सादर केलेल्या मागणीस 
अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शार्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०(भाग-१)/कार्या-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१३०१२२५२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA ४७५० 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa 
D EVA RA M 8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F61 7DED8E7182679ED107E63511 
160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 


B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2023.03.02 17:37:53 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/तचंद्रपूर 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर. 
१०. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. कार्यासन-५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०(भाग-१)/कार्या-६ 


(रु.लाखात) 


सदर area 
किंमत निर्णयान्वये वितरीत 
: कामाचे नाव प्रमा. किमत | आजपर्यंतचा खर्च 
करण्यात येत 
असलेला निधी 


ee आह य 


लेखाशिर्ष ४२२५-१०८३ 


बारव ता. जुन्नर जि. पुणे येथे आदिवासी हात aude 6G 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम | न 
aL eas 


लेखाशिर्ष ४२२५-११०९ 


शासकीय आश्रमशाळा मेंढवण ,ता. जि. 
१२९८.८८ १०१८.७५ २८.८६ 
पालघर 
; शासकीय आश्रमशाळा कंळभे ,ता. वाडा जि. Kes ee 53 
पालघर (शालेय व मुलींचे वसतीगृह इमारत) न ह 
शासकीय आश्रमशाळा मढ ,ता. मुरबाड जि. 
८३९.६८ : 
ठाणे (शाळेय इमारत) 
शासकीय आश्रमशाळा टेभे , ता. शहापूर जि. 
८३९.६८ ४४८.४ ३१ 
ठाणे (शाळेय इमारत) 
शासकीय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी 
मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम करणे. ता. ९८९.९२ ४४५.६३ ८० 
डहाणू जि. पालघर. 
शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा 
१४८९.४३ ४५०.५८ ८० 
जि. पालघर 
शासकीय आश्रम सासणे येथील मुलींचे 
वसतिगृह बांधकाम करणे ११५५.६८ ७७५.०४ ४८ 
वसतिगृह बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा पेढारघोळ मुलींचे aaa: ee ह 
i s oO 
वसतिगृह बांधणे ता. शहापूर जी. ठाणे ; न ; 
शासकीय आश्रमशाळा चिखलगाव ता. खेड, Say गक eases 
जि.पुणे. | | | 
शासकीय आश्रमशाळा भिनार ता. भिवंडी 
जि. ठाणे येथे मुलींचे वसतिगृह इमारत 9398.36 १५० ८० 
बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा सुसरवाडी ता. 
शहापूर जि. ठाणे येथे मुलींचे वसतिगृह 9398.36 १४३.०९ ८० 
इमारत बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा पाथरज ता. कर्जत 
जि. रायगड येथे शालेय इमारत बांधकाम ११३४.२७ 
करणे 


१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०(भाग-१)/कार्या-६ 


(रु.लाखात) 


सदर शासन 
किंमत निर्णयान्वये वितरीत 
कामाचे नाव प्रमा. किमत | आजपर्यंतचा खर्च 
करण्यात येत 
असलेला निधी 


डि बिड आही 
शासकीय आश्रमशाळा पीगळज ता. कर्जत 
जि. रायगड येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत 9398.36 १३६.८८ 3६ 
बांधकाम करणे 
गोंदे ता. मोखाडा जि. पालघर येथील 
शासकीय आदिवासी आश्रमझाळेचे आदर्ठी ५७१.३७ २० Yo 
आश्रमशाळेत रुपांतरीत करणे 


शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोठारे 
येथे १०० मुलींसाठी वसतीगृहाचे बांधकाम ३५ 
करणे ता. शहापूर जि. ठाणे 


शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हिरवे येथे 
मुलांच्या वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. १२१८ 08 ५० 
मोखाडा जि. पालघर 

१८ | एकूण लेखाशिर्ष ४२२५ ११०९ ९५८.२२१६३ 


लेखाशीर्ष ४२२५-१११८ 


शासकीय आश्रमशाळा वडेश्वर, ता. मवाळ, 

Serer ee} १०७५ ३० ८५ 
जि. पुणे शाळेय इमारत बांधकाम करणे 
भालीवडी ता. कर्जत जि. रायगड येथील 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्ठी ५३३.५६ ३० 
शाळेत रुपांतरीत करणे 
होटगी ता. सोलापूर जि. सोलापूर येथील 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्ठी ५२६.२६ Yo 
शाळेत रुपांतरीत करणे 


३ | एकूण लेखाक्रीर्ष - ४२२५ १११८ 3 
२२ एकुण २१६४१.९ ५५९८.५६ १३२३.२२१६३ 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 
DN: 


: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa 
8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985ESBS69AS802CEAS 
B H AWA R | ‘A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.03.02 17:37:35 +05'30' 


